पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत 
वनविभागाच्या आखत्यारीत असलेल्या 
१४० अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ 
मध्ये मुदतवाढ मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.१७/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२४/प्र.क्र.१७/फ-२ 
दि. १४.०३.२०२४. 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१९ (२३-२४/४३७, दि.०९.०९.२०२४. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत वनविभागाच्या आखत्यारीत असलेल्या १४० अस्थायी 
पदांना “वाचा” क्र.२ येथील दि.१४.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने उप 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी उपरोक्‍त “वाचा” क्र.३ येथील 
दि.०९.०९.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये, सदरहू १४० अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये पुढे चाळू 
ठेवण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. “वाचा” क्र.४ येथील दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये, दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सोबत जोडलेल्या frases, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत वनविभागाच्या 
आखत्यारीत असलेल्या १४० अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. तसेच सदर मुदत वाढ, महसूल व वन विभागाने “वाचा” क्र. १ येथील शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.१७/फ-२ 


निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे व सदर पदे सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तथापि, सदरहू शासन निर्णयातील 
तरतुदींचे योग्यरित्या पालन होईल, याची दक्षता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी. 


३. सदर पदांच्या वेतनावरील खर्च प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनेतर) ०१ 
वनीकरण, १०२ सामाजिक व क्षेत्र वनीकरण, ०१ वनरोपण व मृद आर्द्रता आणि मृद संधारण 
(०१)(०१) वनरोपण मृद आर्द्रता आणि मृद संधारण (२४०६ ०२३८) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा व सन २०२४-२५ यावर्षी त्याखाळील मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१६१७०३२११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHILPA VINAY PATWARDHAN 
S H | | PA Vi N AY DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, 
5.4.20=50S5eeafe3f9e7d70f63a44a99a167a7b82f5960e6935504b091 
76ad120d080e, postalCod: Mi 


2, 
INumber=2E5A83C1841FAABC41727E7EBE9ACE8CE284A9564CBC 
908352616154B5CA4BS5D, ‘SHILPA VINAY PATWARDHAN 


Date: 2024.09.25 16:18:21 +05'30 


सोबत:- विवरणपत्र (शिल्पा पटवर्धन) 
कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 
प्रतिलिपी :- 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई. 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे/धुळे/कोल्हापूर/पुणे/चंद्रपूर 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/ कोल्हापूर / धुळे /ठाणे/ चंद्रपूर 

८. नियोजन विभाग(कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय १०/अर्थसं-६), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.१७/फ-२ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.१७/ फ-२, दि.२५.०९.२०२४चे 


सहपत्र. 
पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत वन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या १४० अस्थायी पदांचा 
तपशिल 
अ. पदाचे नाव । पुणे कोल्हापूर | ठाणे | चंद्रपूर | वन्यजीव| संशोधन | धुळे | प्र.मु.व.सं. एकूण 
क्र. मुंबई । पुणे म.रा., | अस्थायी 
नागपूर | पदांची 
संख्या 
ls सहा.वनसंरक्षक | - | | | = | [| po - | p= 1 -| P= | 1 १__| 
2 | कनिष्ठ अभियंता | - | 1-|- | 2 | -|-| - | ३ 
3 | वनक्षेत्रपाल | = | ४ १ a | - | a | | aa 
४ | वनपाल २ १४ ७ | - | | = | ४ द 1 - | २९ 
६५ | वनरक्षक द २५ १६ a 8 2 8 P= | ६७ 
६ । तैनाती वनरक्षक | - | ४ = | - | ४ a Za | = | ९ 
७ । लेखापाल p= | - | ॥ a शिळ | = | | a | | 90 | 
लिपीक २ |. -|- | - | 4a ॥| 2 1 - | 4 
सर्वेक्षक P-f 9 f-[ - | Pats 7 @ j 
| qo | अनुरेखक = | 9 | = | | - a | - | | - | P= | 1 १__| 
११ वाहनचालक p= 2 | - | 1 - | P= | = | | - | 1 -__| २ 
१२ | शिपाई -_| २ | - | | - | | = | P= | | = | | =| 2 
१३ | माळी 1-|-|-|- | - | 2 [-f - | २ 
एकूण १० | | 69 | २४ | a | १२ १३ | ८ 1 a | ao | 
SHILPA VINAY Ss a 
PATWARDHAN #2: sseansusnece™ 
(शिल्पा पटवर्धन) 
कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


